राज्य पोलीस सेवेतील पोलीस अधीक्षक/ 
पोलीस उप आयुक्त (असंवर्ग) या संवर्गातील 
अधिका-यांच्या बदलीबाबत. 


महाराष्ट्र शासन 
गृह विभाग 
शासन आदेश क्र. रापोसे-१७२१/प्र.क्र.२४१/एक/पोल-१अ. 
मंत्रालय, मादाम कामा मार्ग, हुतात्मा राजगुरु चौक, मुंबई. पिन- ४०० ०३२. 
दिनांक : १३ जानेवारी, २०२२. 
संदर्भ :- शासन आदेश, गृह विभाग, क्र.रापोसे-१७२१/प्र.क्र.२०३/पोल-१अ, 
दिनांक ०९.०९.२०२१. 


शासन आदेठडा :- 


पोलीस आस्थापना मंडळ क्र.१ यांची शिफारस विचारात घेऊन आणि महाराष्ट्र पोळीस अधिनियम (सन 
१९५१ चा २२) यामधील तरतुदींनुसार, शासन आदेश, गृह विभाग, क्र.रापोसे-१७२१/प्र.क्र.२०३/पोल-१अ, दिनांक 
०९.०९.२०२१, यामध्ये अंशत: बदल करण्यात येत असून, पुढील तक्त्यातील स्तंभ (२) मध्ये नमूद राज्य पोळीस 
सेवेतील पोलीस अधीक्षक/ पोलीस उप आयुक्‍त (असंवर्ग) या संवर्गातील अधिका-यांच्या स्तंभ (३) मध्ये नमूद 
बदलीने पदस्थापनांऐवजी, स्तंभ (४) मध्ये निर्दिष्ट पदांवर, याद्वारे, सुधारित पदस्थापना करण्यात येत आहेत:- 


अ.क्र अधिका-याचे नाव शासन आदेश, गृह विभाग, | सुधारित पदस्थापना 
दिनांक ०९.०९.२०२१, 
यामध्ये दर्शविलेली 
पदस्थापना 
(१) (२) (3) (४) 

| . श्री. तुषार पाटील पोलीस अधीक्षक, पोलीस अधीक्षक, नागरी 
दहशतवाद विरोधी पथक, | हक्क संरक्षण, कोल्हापूर. 
गुप्तवार्ता कक्ष (तांत्रिक) 

२. | श्रीम. कल्पना बारवकर प्राचार्य, रा.रा. पोळीस बल | प्राचार्य, पोळीस प्रशिक्षण 
प्रशिक्षण केंद्र, नानवीज, | केंद्र, नानवीज, दौंड, 
दौंड, जिल्हा-पुणे. जिल्हा-पुणे. 

३. | Se. शमिष्ठा एस. घार्गे । पोलीस अधीक्षक, उप आयुक्त, राज्य 
गुन्हे अन्वेषण विभाग, गुप्तवार्ता विभाग, नाशिक 
औरंगाबाद 

४. | श्री. Prat प्रकाशा पोलीस अधीक्षक, फोर्स पोलीस अधीक्षक, 

खाटमोडे वन, यु.सी.टी.सी., मुंबई | गुन्हे अन्वेषण विभाग, 
औरंगाबाद 


२. तसेच, पोलीस आस्थापना मंडळ क्र.१ यांची शिफारस विचारात घेऊन आणि महाराष्ट्र पोलीस अधिनियम 
यामधील तरतुदींनुसार, श्री. राजकुमार शिंदे, पोळीस अधीक्षक (मुख्यालय), दहऱतवाद विरोधी पथक, मुंबई, 
यांची पोळीस अधीक्षक, लाचलुचपत प्रतिबंधक विभाग, नांदेड, या पदावर, याद्वारे, बदलीने पदस्थापना करण्यात 
येत आहे. 


शासन आदेडा क्रमांकः रापोसे-१७२१/प्र.क्र.२४१/एक/पोल-१अ 


३. त्या अनुसार, पोलीस महासंचालक, म.रा., यांनी मा.महाराष्ट्र प्रशासकीय न्यायाधिकरण/ न्यायालय यांचे 
आदेश, निवडणुकीची आदर्श आचारसंहिता, कायदा व सुव्यवस्था, इत्यादी लक्षात घेऊन पुढील उचित कार्यवाही 
करावी. 


४. हा शासन आदेश, महाराष्ट्र पोलीस अधिनियम याच्या कलम २२न मध्ये निर्दिष्ट आणि शा.नि., गृह विभाग, 
क्र.आयपीएस-२०२१/प्र.क्र.१८६/पोल-१, दिनांक १३.०८.२०२१, यामध्ये नमूद सक्षम प्राधिका-यांच्या मान्यतेने 
निर्गमित करण्यात येत आहे. 


५. हा झासन आदेश महाराष्ट्र शासनाच्या www.maharashtra.gov.in या वेबसाईटवर उपलब्ध करण्यात 
आला असून त्याचा संकेतांक २०२२०११३१९३५५९१९२९ असा आहे. हा शासन आदेश डिजीटल स्वाक्षरीने 
साक्षांकित करुन निर्गमित करण्यात येत आहे. 


महाराष्ट्राचे राज्यपाळ यांच्या आदेशानुसार व नावाने, Digitally signed by Rahul Vijay Kulkarni 


Date: 2022.01.13 19:37:38 +05'30' 
(राहुल कुलकर्णी ) 
शासनाचे सह सचिव. 


मा. मुख्यमंत्री यांचे प्रधान सचिव, मंत्रालय, मुंबई. 

मा. उप मुख्यमंत्री यांचे उप सचिव, मंत्रालय, मुंबई. 

मा. गृह मंत्री यांचे खाजगी सचिव, मंत्रालय, मुंबई. 

मा. राज्यमंत्री, गृह (शहरे), यांचे खाजगी सचिव, मंत्रालय, मुंबई. 
मा. राज्यमंत्री, गृह (ग्रामीण), यांचे खाजगी सचिव, मंत्रालय, मुंबई. 
पोलीस महासंचालक, म.रा., मुंबई. 


) पोलीस आयुक्त, बृहमुंबई. 

) महासंचालक, लाचलुचपत प्रतिबंधक विभाग, म.रा., मुंबई. 

) अपर पोलीस महासंचालक, गुन्हे अन्वेषण विभाग, म.रा., मुंबई. 

) आयुक्त, राज्य गुप्तवार्ता विभाग, म.रा., मुंबई. 

) अपर पोलीस महासंचालक, दहडातवाद विरोधी पथक, म.रा., मुंबई. 

) अपर पोलीस महासंचालक, रा.रा. पोलीस बल, म.रा., मुंबई. 

) अपर पोलीस महासंचालक, फोर्स वन, मुंबई. 

) पोलीस अधीक्षक, सिंधुदुर्ग/ नाशिक (ग्रामीण). 

) अधिदान व लेखा अधिकारी, मुंबई. 

१०) निवासी लेखा परीक्षा अधिकारी, मुंबई. 

११) जिल्हा कोषागार अधिकारी, सिंधुदुर्ग/ कोल्हापूर/ पुणे/ नांदेड/ नाशिक/ औरंगाबाद. 
१२) महालेखापाल (लेखा व अनुज्ञेयता)-१/२, महाराष्ट्र, मुंबई/ नागपूर. 

१३) संबंधित पोलीस अधिकारी /पोळीस यहायंचाळलक; य रा., यांच्यायार्फता. 
१४ निवड फाईल, पोल-१अ. 


पृष्ठ २ पैकी २ 


